राज्याची सामायिक सुविधा निर्माण करण्याकरीता 
उद्योग समूह प्रकल्पांना अनुदान योजनेंतर्गत रबर 
क्लस्टर, चाकण जि. पुणे या उद्योग समूह प्रकल्पाच्या 
सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी अंतिम टप्प्यातील 
अनुदान मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्र. क्लस्टर-२०२३/ प्र.क्र. १८०/ उद्योग-७, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक २८/०३/२०२४ 


Pat: १) केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार यांची MSE-CDP योजनेबाबतची 
मार्गदर्शक तत्त्वे. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएमई-२००९/ (२२९)/ उद्योग-७, दिनांक 
०९/०६/२०१०. 
३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र. एसएमई-२०१०/ (१०१७/ उद्योग-७, 
दिनांक २२/१०/२०१०. 
४ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन परिपत्रक क्र.एसएमई-२०१०/ प्र.क्र.१०१७/उद्योग-७, 
दिनांक ०२/०६/२०१५. 
५) केंद्र शासनाचे अंतिम मंजूरी आदेशा W.9(9309)/CDD/CFC/Rubber Cluster Pune/ 
Maharashtra/2024, दिनांक २५/०४/२०२२. 
६) उद्योग संचालनालयाचे मंजुरी आदेश क्र. Di/Cluster/Sanction Order/Rubber 
Cluster/Pune/ २०२३/७-१२००५, दिनांक १६/१०/२०२३. 
७ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. क्लस्टर-२०२३/ प्र.क्र.१८०/ उद्योग-७, 
दिनांक २६/१०/२०२३. 
८) अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (sian), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ औसशा/ 
रबर क्लस्टर /पुणे/ २०२४/ओअ-३५८, दिनांक २७/०३/२०२४. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म व लघु उपक्रम - समूह विकास योजनेतून (MSE-CDP) प्रकल्प उभारणीस 
हातभार लावण्याच्या दृष्टीने तसेच प्रकल्पाच्या किफायतज्ञीरपणात वाढ होणेसाठी “राज्याची सामायिक सुविधा 
निर्माण करण्याकरिता उद्योग समूह प्रकल्पांना अनुदान योजना” ही योजना दिनांक ०९/०६/२०१० च्या शासन 
निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आलेली आहे. तसेच दिनांक २२/१०/२०१० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर 
योजनेंतर्गत राज्य शासनाचा सहभाग प्रकल्प किमतीच्या १०% इतका (उच्चत्तम अनुदान मर्यादा रुपये १.५० 
कोटी) निश्चित करण्यात आलेला आहे. सदर योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने त्यांच्या दिनांक २५/०४/२०२२ रोजीच्या 
आदेशान्वये रबर क्लस्टर, चाकण जि. पुणे या औद्योगिक समूह प्रकल्पास सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी 
अंतिम मंजूरी दिली असून प्रकल्प उभारणींतर्गत राज्य शासनाचे सहभाग अनुदान रुपये १५० लक्ष इतके 
राहणार आहे. 


२. Yet a लघु उपक्रम- समूह विकास योजनेच्या (MSE-CDP) मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे सदर योजनेंतर्गत 
मंजूरीप्राप्त प्रकल्पांना केंद्र शासनाचे मंजूर अनुदान ४०:३०:३० या प्रमाणात वितरीत करण्यात येते. तसेच केंद्र 
शासनाचे मंजूर अनुदान वितरीत होणेसाठी विशेष हेतू वाहन संस्थेची सहभाग वर्गणी १००% जमा असणे तसेच 
राज्य शासनाचे सहभाग अनुदान केंद्र शासनाच्या प्रस्तावित अनुदानाच्या प्रमाणात वितरीत होणे आवश्‍यक आहे. 
तथापि, MSE-CDP योजनेच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रकल्प मंजूरीप्रमाणे विशेष हेतू वाहन संस्थेची 
सहभाग वर्गणी १००% जमा असल्यास तसेच राज्य शासनाचे सहभाग अनुदान जास्त प्रमाणात (high share) 


शासन निर्णय क्रमांकः क्लस्टर-२०२३/ प्र.क्र. १८०/ उद्योग-७, 


वितरीत केल्यास संबंधीत प्रकल्पास केंद्र शासनाच्या मंजूर अनुदानापैकी ५०% अनुदान एकाच टप्प्यात वितरीत 
करण्यात येते. 


3: रबर क्लस्टर, चाकण जि. पुणे या समूह प्रकल्पाच्या M/s Pune Rubber Cluster and Research 
Foundation जि. पुणे या विशेष हेतू वाहन संस्थेने प्रकल्प उभारणीकरीता त्यांच्या 100% सहभागाची पूर्तता 
केलेली आहे. तसेच सदर प्रकल्पास दिनांक २६/१०/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रुपये १,०५,००,०००/- 
इतका निधी राज्य शासनाच्या सहभाग अनुदानापोटी प्रथम टप्प्यांतर्गत वितरीत करण्यात आलेला आहे. तसेच 
केंद्र शासनाकडून त्यांच्या मंजूर अनुदान रुपये १८०० लक्षपैकी रुपये ९०० लक्ष रक्‍कम एकाच टप्प्यात वितरीत 
करण्यात आली आहे. 


४. सूक्ष्म व लघु उपक्रम- समूह विकास योजनेच्या (MSE-CDP) मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे रबर क्लस्टर, 
चाकण जि. पुणे या औद्योगिक समूह प्रकल्पास केंद्र शासनाचे दुस-या टप्प्यातील अनुदान प्राप्त होऊन प्रकल्प 
जलदगतीने पूर्ण होण्यासाठी सदर प्रकल्पास राज्य शासनाच्या सहभाग अनुदानापोटी रुपये ४५,००,०००/- 
इतकी रक्कम अंतिम टप्प्यांतर्गत वितरीत करण्याबाबत उद्योग संचालनालयाच्या दिनांक २७/०३/२०२४ 
रोजीच्या प्रस्तावान्वये विनंती करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने रबर क्लस्टर, चाकण जि. पुणे या औद्योगिक 
समूह प्रकल्पास राज्य शासनाच्या सहभाग अनुदानापोटी रुपये ४५,००,०००/- इतकी रक्कम अंतिम टप्प्यांतर्गत 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

केंद्र शासनाने सूक्ष्म व लघु उपक्रम-समूह विकास योजनेंतर्गत (MSE-CDP) रबर क्लस्टर, चाकण जि. 
पुणे या प्रकल्पास सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी दिनांक २५/०४/२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये अंतिम 
मंजूरी दिली असून एकूण मंजूर प्रकल्प किंमत रुपये 2292.30 लक्ष इतकी असून त्याअंतर्गत केंद्र शासनाचे 
अनुदान रुपये १८०० लक्ष व राज्य शासनाचे सहभाग अनुदान रुपये १५० लक्ष इतके आहे. त्याअनुषंगाने रबर 
क्लस्टर, चाकण जि. पुणे या औद्योगिक समूह प्रकल्पास प्रकल्प मंजूरीप्रमाणे राज्य शासनाचे सहभाग अनुदान 
रुपये १५० लक्ष इतक्या रकमेपैकी अंतिम टप्प्यांतर्गत रुपये ४५,००,०००/- (अक्षरी रुपये पंच्चेचाळीस लक्ष फक्त) 
इतकी रक्कम प्रस्तुत योजनेतील तरतूदीनुसार वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी रुपये ४५,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
पंच्चेचाळीस लक्ष फक्त) ही रक्‍कम झासकीय कोषागारातून काढून रबर क्लस्टर, चाकण जि. पुणे या 
प्रकल्पाच्या M/s Pune Rubber Cluster and Research Foundation जि. पुणे या विशेष हेतू वाहन संस्थेला 
देण्याची व्यवस्था करावी. सदर रुपये ४५,००,०००/- ही रक्‍कम आहरण व संवितरण करावयाचे अधिकार 
विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना देण्यात येत 
आहेत. 


३. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी सदर विशेष हेतू वाहन संस्थेच्या प्रगतीवर व 
दिलेल्या शासकीय भागभांडवलाच्या सुयोग्य वापरावर व विनियोगावर देखरेख ठेवण्याची आव्यक ती 
कार्यवाही करावी. 


४. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दिनांक १२/०४/२०२३ व 
त्यासोबतच्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार तसेच त्याअनुषंगाने उद्योग संचालनालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार 
असे प्रमाणित करण्यात येते की, 

a. रबर क्लस्टर, चाकण जि. पुणे या प्रकल्पास केंद्र शासनाने त्यांच्या दिनांक ०६/०६/२०२२ रोजीच्या 
आदेशान्वये अंतिम मंजूरी दिलेली आहे. उद्योग विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. एसएमई- 
२०१०/(१०१७)/उद्योग-७, दिनांक २२/१०/२०१० अन्वये राज्य शासनाचे आर्थिक सहभागासंबंधी 
अनुदानाची कमाल मर्यादा निश्चित केलेली आहे. सदर मर्यादेच्या अधिन राहून उद्योग संचालनालयाने 
दिनांक १६/१०/२०२३ रोजी संबंधीत प्रकल्पाचे अनुदान मंजूरी sear निर्गमित केले आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्लस्टर-२०२३/ प्र.क्र. १८०/ उद्योग-७, 


b. सदर योजनेअंतर्गत यापूर्वी वितरीत केलेल्या १०० टक्के निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र उद्योग 
संचालनालयाकडून सादर करण्यात आले आहे. रबर क्लस्टर, चाकण जि. पुणे या प्रकल्पास राज्य 
शासनाच्या सहभाग अनुदानापोटी यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या रकमेचे विनियोजन विहित 
कामांसाठी झाले असून वितरीत निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे . 

०. वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षक यांच्याकडून कोणतेही आक्षेप उपस्थित करण्यात 
आलेले नाहीत. 

0. सदर योजनेंर्गत कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नसून निधी स्वीय प्रपंजी लेखा अथवा बँक खात्यात 
जमा न करता खर्च केला जाणार आहे. 


५. याकरीता होणारा खर्च “मागणी क्रमांक के-७, २८५१-ग्रामोद्योग व लघु उद्योग, (००) १०२ लघुउद्योग- 
केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (२३) मंजूर औद्योगिक समूह प्रकल्पांतर्गत सामायिक व पायाभूत सुविधा विकास 
योजना-केंद्र शासनाचा सूक्ष्म व लघु उपक्रम-समूह विकास कार्यक्रम व औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकास 
श्रेणीवाढ (आयआययूएस) (२८५१ ५४०६) ३३-अर्थसहाय्य (योजनांतर्गत)” या SARIS खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षामध्ये या लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


६. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दिनांक 
१२/०४/२०२३ मधील परिच्छेद ३ व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील अटींची पूर्तता होत असल्याने तसेच वित्त 
विभागाच्या दिनांक ०५/०२/२०२४ व दिनांक ०४/०३/२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार आणि वित्त 
विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.५५/२०२४/व्यय-१६, दिनांक २२/०२/२०२४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

0. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०३२८१९५९१६८२१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने 
RAJEEV VITTHAL 1...“ त oust 


4.20=236eb645736d' dba7a9ca089f1295797 136f40d4172ad8 
740745981639, postalCode=400032, st=Maharasht 


st=Maharas| 
serial INumber=9AF1A1281C6D8847D249FEF2488B7CAA84A375 1 E6EE9 
1EBAASCC0332D8B30060, cn=RAJEEV VITTHAL RAJMANE 


Date: 2024.03.28 20:09:00 +05'31 


(राजीव राजमाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ 
२ 


विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-३२. (पाच शाईच्या सहीच्या प्रती) 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक, SA व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
उद्योग सह संचालक, विभागीय कार्यालय, पुणे. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 
महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, पुणे. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 

रबर क्लस्टर, चाकण जि. पुणे. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 

नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

अवर सचिव (कार्यासन प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवड नस्ती (कार्यासन उद्योग- 


2S et Se eS वटे 


११ 
१२ 


SEE य. ६२-2८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


